RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ५७ ( २ ) ] ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र .३ , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उजि / भूसं / मेट्रो -३ / मेट्रो मार्गिका - ९ / प्रा.अधिसूचना / बा.को.नं . F१६२४०१४८८७३२६ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा 
उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) या द्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये दर्शविलेली जमिन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये 
दिलेले आहे . ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची मेट्रो मार्गिका - ९ दहिसर - मीरा भाईंदर व मेट्रो ७ अ अंधेरी- छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय 
विमानतळ प्रकल्पाच्या मेट्रो कारडेपो करीता खाजगी जमिनीचे भूसंपादन या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीनीची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे 
कलम १० क मध्ये नमुद केलेले सार्वजनिक भागीदारी खालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प , ज्यात जमिनीची मालकी 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 
राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू राहील . अशा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू 
करण्यापासून सुट देण्यांत आली , असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तदतुद ठेवली आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही ; 


. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत , लेखी 
कारणे नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीम . रेवती गायकर उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र .३ 
ठाणे यांस पदनिर्देशित करीत आहोत . 


, 


३ 


o | 5 | ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची - एक 

जमिनीचा तपशील 

मौजे- राई , ता.मिरा - भाईंदर , जि.ठाणे . 
अ.क्र . गट / सव्हे नंबर गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ १३/४ ०.१०.९ ० 

०.०४.२४ 
२ १३/५ ०.१०.१० 

०.१०.६६ 
३ १३/६ ०.२०.५० 

०.२४.६० 
४ १३ / ९ ०.१०.४० 

०.०१.१८ 
५ १३/१० ०.१५.२० 

०.०५.६४ 
६ १३/११ ०.२ ९ .३० 

०.२६.४५ 
७ १३/१२ ०.१०.९ ० 

०.१०.६५ 
८ १३/१३ ०.१५.४० 

०.१४.३४ 
९ १३/१४ ०.०५.६० 

०.०१.०० 
१० १३/१५ ०.०६.१० 

०.०२.९९ 
११ १३/१६ ०.१२.४० 

०.० ९.९ ३ 
१२ १३/१७ ०.० ९ .१० 

०.०७.४१ 
१३ १३/१८ ०.०७.१० 

०.०५.०१ 
१४ १३ / १ ९ ०.१२.४० 

०.१०.२० 
१५ १५/४ ०.० ९ .४० 

०.०५.८८ 
१६ १५/५ ०.१०.४० 

०.० ९ .६५ 
१७ १५/६ ०.११.१० 

०.१२.१० 
१८ १५/७ ०.१७.५० 

०.१७.७१ 
१ ९ १५/८ ०.०७.६० 

०.०७.३२ 
२० १५ / ९ ०.०४.८० 

०.०३.७५ 
२१ १५/११ ०.१२.६० 

०.० ९ .२ ९ 
२२ १५/१२ ०.०८.१० 

०.१०.६ ९ 
२३ १५/१४ 

०.०३.३० 
२४ १५/१५ ०.०८.३० 

०.०८.२ ९ 
२५ १५/१६ ०.११.४० 

०.११.६५ 
२६ १५/१७ ०.०६.३० 

०.०६.२० 
२७ १५/१८ ०.०८.१० 

०.०७.६८ 
२८ १५ / १ ९ ०.१३.८० 

०.०५.०१ 
२ ९ १५/२० ०.१०.६० 

०.१०.४७ 
३० १५/२१ ०.०६.३० 

०.०६.६८ 
३१ १५/२२ ०.१०.६० 

०.१०.६२ 
३२ १५/२३ ०.१२.६० 

०.०१.४५ 
३३ १६/३ ०.०८.८० 

०.००.४४ 
३४ १६/४ ०.१४.२० 

०.१०.०८ 
३५ १६ / ६ / अ ०.०७.१० 

०.१३.९ १ 
३६ १६ / ६ / ब ०.०७.१० 

०.१३.९ १ 
३७ १६/७ ०.१४.२० 

०.११.७५ 
३८ १६/१० ०.०७.३० 

०.०२.९ ५ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८२-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


( १ ) 
३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 
४३ 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ३ ) 
०.१७.५० 
०.११.४० 
०.०६.६० 
०.०१.५० 
०.०७.३० 
०.११.१० 
०.११.४० 
०.० ९ .४० 
०.२३.१० 
०.११.६० 
०.०६.३० 
०.०६.६० 
०.०५.१० 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ४ ) 
०.१७.४४ 
०.१०.२ ९ 
०.०४.९ २ 
०.०१.३५ 
०.०६.९ ४ 
०.०६.३४ 
०.११.३४ 
०.०८.३८ 
०.१७.०६ 
०.०३.१ ९ 


४४ 


४५ 
४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 
५० 


०.००.४५ 
०.०१.३० 


०.०२.८८ 


५१ 
५२ 
५३ 


०.०४.०० 


०.०४.४६ 
०.०३.४१ 
०.१२.०६ 
०.०५.६२ 


५४ 
५५ 
५६ 


०.००.७० 


५७ 


गट / सव्हे नंबर 

( २ ) 
१६/११ 
१६/१२ 
१६/१३ 
१६/१४ 
१६/१५ 
१६/१६ 
१६/१७ 
१६/१८ 
१६ / १ ९ 
१७/१४ 
१७ / १ ९ 
१७/२० 
१७/२४ 
१७/२५ 
१७/२६ 
१७/२७ 
१८/१३ 
१८/१४ 
१८/१५/१ 
१८/१५/२ 
१८/१६ 
१८/१७ 
१८/१८ 
१८ / १ ९ 
१८/२० 
१८/२१/१ 
१८/२१/२ 
१८/२२ 
२०/१ 
२०/३ 
२०/४ 
२०/५ 
२०/६ 
२०/७ 
२१/३ 
२१/५ 
२१/६ 
२१/७ 
२१/८ 
२१ / ९ 


५८ 


५ ९ 
६० 
६१ 
६२ 


६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 


०.०४.०० 
०.१३.७० 
०.०८.६० 
०.०३.५० 
०.०८.३० 
०.०५.१० 
०.०८.१० 
०.०४.३० 
०.० ९ .४० 
०.०३.५० 
०.० ९.९ ० 
०.०८.१० 
०.०५.१० 
०.० ९ .४० 
०.१३.१० 
०.२१.५० 
०.०१.८० 
०.०४.०० 
०.०४.३० 
०.०२.३० 
०.० ९ .१० 
०.११.४० 
०.० ९ .६० 
०.०३.८० 


०.०१.६१ 
०.०३.८४ 
०.०७.५७ 
०.०३.३२ 
०.०४.३२ 
०.०३.८५ 
०.० ९ .८० 
०.०२.७५ 
०.०६.८० 
०.० ९ .३ ९ 
०.०२.८६ 
०.२०.४५ 
०.०१.७२ 
०.०४.१ ९ 
०.०१.७२ 
०.०१.९ ८ 
०.०४.२६ 
०.०१.०८ 
०.०८.९ ८ 
०.०४.६८ 
०.०२.५४ 
०.३५.९९ 


६८ 


६ ९ 


७० 


७१ 
७२ 
७३ 


७४ 


७५ 
७६ 


७७ 


०.०२.८० 


७८ 


०.३६.०८ 
०.०७.३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


१ 


५ 


अ.क्र . 


( १ ) 
७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 
८३ 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ३ ) 
०.१ ९ .२० 
०.१२.४० 
०.०६.६० 
०.० ९ .४० 
०.० ९ .६० 
०.१०.१० 
०.१०.१० 
०.१७.५० 
०.१३.४० 
०.१२.१० 
०.० ९ .१० 
०.०६.१० 


८४ 


८५ 
८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


०.०४.०० 


९ १ 
९ २ 
९ ३ 


०.१४.२० 
०.०६.१० 


९ ४ 
९ ५ 


९ ६ 


९ ७ 
९ ८ 
९९ 


गट / सव्हे नंबर 

( २ ) 
२१/१० 
२१/११ 
२१/१२ 
२२/१ 
२२/२ 
२२/३ 
२२/४ 
२२/५ 
२२/६ 
२२/७ 
२३/१ 
२३/२ 
२३/३ 
२३/४ 
२३/५ 
२३/६ 
२३/७ 
२३/८ 
२३ / ९ 
२३/१० 
२४/१ 
२४/२ 
२४/३ 
२४/४ 
२४ / ५ अ 
२४ / ५ ब 
२४/६ 
२४/७ 
२४/८ 
२५/१ 
२५/२ 
२५/३ 
२५/४ 
२५/५ 
२८/१ 
२८/२ 
२८/३ 
२८/४ 
२८/५ 
२८/६ 
२८/८ 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ४ ) 
०.१७.७१ 
०.११.८१ 
०.०६.२२ 
०.० ९ .३६ 
०.०८.०३ 
०.० ९ .०१ 
०.० ९ .६० 
०.१७.८४ 
०.१२.७३ 
०.१२.०५ 
०.०७.१५ 
०.०६.५८ 
०.०३.८२ 
०.१३.३३ 
०.०६.४१ 
०.०५.५५ 
०.११.०८ 
०.०७.६३ 
०.०३.२६ 
०.०४.४० 
०.१३.१२ 
०.१३.२१ 
०.१२.६८ 
०.० ९ .५ ९ 
०.३१.१ ९ 
०.३१.१ ९ 
०.१०.६० 
०.१४.८५ 
०.०८.८२ 
०.१२.५० 
०.११.३२ 
०.०६.७५ 
०.०६.५४ 
०.०३.०८ 
०.१ ९ .२६ 
०.०४.०१ 
०.१४.७१ 
०.१२.५० 
०.२०.९ ४ 
०.०६.०४ 
०.०३.४३ 


०.०४.८० 
०.११.६० 
०.१२.४० 
०.०३.०० 
०.०३.८० 
०.१५.७० 
०.१५.२० 
०.१४.७० 
०.१०.४० 
०.२०.१० 
०.० ९ .४० 
०.११.१० 
०.१५.२० 
०.११.४० 
०.१४.२० 
०.१०.१० 
०.०५.६० 
०.०६.६० 
०.०६.१० 
०.२०.२० 
०.०४.३० 
०.१४.२० 
०.१५.२० 
०.१८.२० 
०.११.१० 
०.१ ९ .२० 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११ ९ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 


( ३ ) 


अ.क्र . 
( १ ) 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 


०.१८.७० 
०.४१.०० 
०.१६.४० 
०.२३.५० 
०.१४.४० 
०.१८.७० 
०.२५.४० 
०.११.६० 
०.१०.६० 
०.२ ९ .६० 
०.१४.२० 
०.२५.२० 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ४ ) 
०.००.३७ 
०.३ ९ .३५ 
०.१४.९ ६ 
०.१ ९ .७७ 
०.१३.६४ 
०.१७.८८ 
०.२४.७ ९ 
०.१०.२५ 
०.११.७४ 
०.०२.११ 
०.१३.४३ 
०.२३.७१ 
०.०३.३१ 


०.०४.८० 


१३८ 
१३ ९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


गट / सव्हे नंबर 

( २ ) 
२८ / ९ 
२ ९ / १ 
२ ९ / २ 
२ ९ / ३ 
३०/१ 
३०/२ 
३०/३ 
३०/४ 
३०/५ 
३२/२ 
३८/१ 
३८/२ 
३८/७ 
४० / १ / अ 
४० / १ / ब 
४१/१ 
४१/४ 
४१/५ 
४३/१ 
४३/२ 
४३/३ 
४३/४ 
४३/५/१ 
४३/५/२ 
४६/१ 
४६/२ 
४६/३ 
४६/४ 
४६/५ 
४६/६ 
४६/७ 
४६/८ 
४६/१३ 
४६/१४ 
४ ९ / १ 
४ ९ / २ 
४ ९ / ३ 
५०/१ 
७१/१ 
७१/२ 
७१/३ 


१४४ 
१४५ 
१४६ 


०.०५.१० 
०.१०.८० 
०.१६.०० 
०.२५.०० 
०.११.१० 
०.०५.६० 
०.१०.४० 
०.१४.३० 
०.१३.०० 
०.०८.३० 
०.११.६० 
०.११.६० 
०.०५.६० 
०.०६.८० 
०.०८.१० 
०.०८.१० 
०.१६.२० 
०.१०.४० 
०.० ९ .१० 
०.१८.७० 
०.१८.२० 
०.२२.३० 
०.१३.७० 
०.१३.७० 
०.१३.१० 


१४७ 
१४८ 
१४ ९ 


०.०४.८० 
०.१४.२० 
०.० ९ .५५ 
०.०१.४७ 
०.० ९ .६४ 
०.१३.५१ 
०.०६.६० 
०.००.५० 
०.०१.७६ 
०.०१.७६ 
०.०५.२५ 
०.०७.२३ 
०.०७.१३ 
०.०७.६ ९ 
०.१६.१५ 
०.० ९ .५० 
०.०७.३३ 
०.१३.७० 
०.१६.८१ 
०.०४.१७ 
०.१०.२५ 
०.०६.४८ 
०.०१.२४ 
०.००.४५ 
०.०८.११ 
०.०८.२१ 
०.१६.७० 


१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 


०.०८.८० 


०.० ९ .१० 


०.०८.१० 
०.१७.७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


१ 


अ.क्र . 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ३ ) 
०.१ ९ .२० 
०.१२.१० 
०.०६.६० 
०.०६.६० 
०.०५.३० 
०.०७.६० 
०.०४.३० 


०.०७.४० 


( १ ) 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६ ९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७ ९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८ ९ 
१ ९ ० 
१ ९ १ 
१ ९ २ 
१ ९ ३ 
१ ९ ४ 
१ ९ ५ 


गट / सव्हे नंबर 

( २ ) 
७१/४ 
७१/५ 
७१/६ 
७१/७ 
७२/१ 
७२/२ 
७२/३ 
७२/४ 
७२/५ 
७२/६ 
७२/७ 
७२/८ 
७३/१ 
७३/२ 
७३/३ 
७३/४ 
७३/५ 
७३/६ 
७३/७ 
७३/८ 
७३ / ९ 

७५/१ 
७५ / २ / १ अ 
७५ / २ / १ ब 
७५/३ 
७५/४ 
७५/५ 
७५/६ 
७५/७ 
७६/१ 
७६/२ 
७६/३ 
७६/४ 
७६/५ 
७६/६ 
७६/७ 
७६/८ 
७६ / ९ 
७६/१० 
७७/१ 
७७/२ 


०.११.६० 
०.०८.३० 
०.११.६० 
०.०७.६० 
०.१३.२० 
०.१२.९ ० 
०.१३.१० 
०.१२.१० 
०.०८.१० 
०.०५.३० 
०.११.४० 
०.१३.५० 
०.०६.८० 
०.१८.२० 
०.०८.१० 
०.०७.१० 
०.११.६० 
०.२४.८० 
०.१४.५० 
०.११.४० 
०.० ९ .४० 
०.१०.१० 
०.०८.६० 
०.१२.४० 
०.११.१० 
०.० ९ .१० 
०.१०.१० 
०.० ९ .८० 
०.१४.२० 
०.०६.६० 
०.०६.१० 
०.१४.९ ० 
०.१३.७० 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ४ ) 
०.१६.६६ 
०.० ९.९ २ 
०.०६.१ 
०.०५.३१ 
०.०४.९ ४ 
०.०७.५४ 
०.०५.१ ९ 
०.०८.७३ 
०.१३.०५ 
०.०८.६४ 
०.११.४६ 
०.०४.८ ९ 
०.१२.३ ९ 
०.१५.९ ० 
०.१४.११ 
०.११.६६ 
०.१०.२२ 
०.०३.९ ८ 
०.१३.८१ 
०.११.४ ९ 
०.०५.३८ 
०.१५.०३ 
०.१४.९ ५ 
०.१४.९ ५ 
०.१४.०७ 
०.२६.४० 
०.१४.७३ 
०.११.१३ 
०.०६.२ ९ 
०.०८.७ ९ 
०.० ९ .५२ 
०.१०.८८ 
०.१०.३८ 
०.०८.३८ 
०.०६.५८ 
०.१०.६० 
०.११.६६ 
०.०६.४० 
०.०७.३० 


१ ९ ६ 
१ ९ ७ 
१ ९ ८ 
१ ९९ 


२०० 
२०१ 


०.१२.९ ३ 
०.१३.८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 

( १ ) 
२०२ 
२०३ 


२०४ 


२०५ 
२०६ 


२०७ 


२०८ 
२० ९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 


२१ ९ 


२२० 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 


गट / सव्हे नंबर 

( २ ) 
७७/३ 
७७/४ 
७७/५ 
७७/६ 
७ ९ / १ 
७ ९ / २ 
७ ९ / ३ 
७ ९ / ४ 
७ ९ / ५ 
७ ९ / ६ 
७ ९ / ७ 
७ ९ / ८ 
७ ९ / ९ 
७ ९ / १० 
८१/१० 
८१/११ 
८१/१२ 
८१/१३ 
८१/१४ 
८१/१५ 
३१/१ 
३१/२ 
३१/३ 
३१/५ 
३१/६ 
४४/१ 
६ ९ / १ 
६ ९ / २ 
६ ९ / ३ 
६ ९ / ४ 
६ ९ / ५ 
६ ९ / ६ 
७०/१ 
७०/२ 
७०/३ 
७०/४ 
७४/१ 
७४/२ 
७४/३ 
७८/१ 
७८/२ 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ३ ) 
०.०८.८० 
०.० ९ .६० 
०.११.१० 
०.१६.३० 
०.१३.१० 
०.०६.१० 
०.०५.३० 
०.०७.६० 
०.०८.६० 
०.२१.५० 
०.० ९ .६० 
०.१४.९ ० 
०.०७.१० 
०.१०.९ ० 
०.११.१० 
०.०५.१० 
०.१२.१० 
०.०५.१० 
०.१८.७० 
०.१७.४० 
०.०८.१० 
०.१६.४० 
०.१४.२० 
०.०५.६० 
०.०४.५० 
०.० ९ .४० 
०.०४.३० 
०.१४.९ ० 
०.० ९.९ ० 
०.० ९ .६० 
०.१२.९ ० 
०.१५.४० 
०.६१.८० 
०.११.४० 
०.१०.१० 
०.१०.६० 
०.०३.५० 
०.०३.०० 
०.०४.१० 
०.१४.७० 
०.१५.४० 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ४ ) 
०.०७.८५ 
०.११.०२ 
०.१०.८५ 
०.१५.८७ 
०.१३.७७ 
०.०५.१ ९ 
०.०४.१५ 
०.०६.७५ 
०.०७.५४ 
०.२०.५१ 
०.०८.३३ 
०.१४.३ ९ 
०.०८.६३ 
०.११.४० 
०.०१.४४ 
०.०३.४५ 
०.१४.४३ 
०.०६.३२ 
०.१२.६२ 
०.१ ९ .४८ 
०.०६.०३ 
०.१३.०३ 
०.१२.४५ 
०.०२.६४ 
०.०१.३० 
०.०२.११ 
०.०४.२५ 
०.१४.९ ० 
०.१०.६ ९ 
०.०८.७१ 
०.१३.२५ 
०.०५.४१ 
०.६१.५७ 
०.११.२३ 
०.१०.०० 
०.०८.७२ 
०.०४.३३ 
०.०२.४५ 
०.०३.३३ 
०.१४.३२ 
०.१३.६८ 


२२५ 


२२६ 
२२७ 
२२८ 


२२ ९ 
२३० 
२३१ 


२३२ 
२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 


२३८ 
२३ ९ 


२४० 


२४१ 
२४२ 


१ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 
अ.क्र . गट / सव्हे नंबर गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
२४३ ८०/१ ०.०६.१० 

०.०५.१६ 
२४४ ८०/२ ०.० ९ .८० 

०.१०.८० 
२४५ ८०/३ ०.०८.६० 

०.० ९ .६५ 
२४६ ८०/४ ०.२८.१० 

०.३०.५३ 
२४७ ८०/५ ०.१०.६० 

०.१०.९ ४ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ८२-२ 


१० 


अ.क्र . 


( १ ) 
१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

जमिनीचा तपशील 

मौजे- मुर्धे , ता.मिरा भाईंदर , जि.ठाणे . 
सर्व्हे क्रमांक गा.न.नं .७ / १२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) 

खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर. ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
९ ० / १ ०.१ ९ .६० 

०.०६२३ 
९ ० / ४ ०.१७.०० 

०.०१०८ 
९ ५ / २ ०.०६.३० 

०.०१६७ 
९ ५ / ३ ०.११.७० 

०.०३ ९ २ 
९ ५ / ४ ०.०३५० 

०.०२६२ 
९ ५ / ५ ०.०६.०० 

०.०२४६ 
९ ५ / ६ ०.०२.०० 

०.०००८ 
०.११८० 
९ ५ / ११ ०.०७८० 

०.०७३१ 
९ ५ / १२ ०.०३.०० 

०.०००३ 
९ ५ / १६ ०.१२.७० 

०.०७४१ 
एकूण 

०.३२८१ 


४ 


५ 


5ur 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


ur 
| 
9 
| 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

जमिनीचा तपशील 

मौजे- मोर्वा , ता.मिरा भाईंदर , जि.ठाणे 
अ.क्र . गट सर्व्हे नंबर 

गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर. ) खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर. ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ १ ९ / ८ ०.१७.७० 

०.०१.२ ९ 
२ १ ९ / ९ ०.११.६० 

०.०७.९ ३ 
३ १ ९ / १० ०.०६.६० 

०.०७.५० 
४ २०/४ ०.२ ९ .६० 

०.२४.५८ 
२०/५ ०.०५.८० 

०.०५.५० 
२०/६ ०.०८.९ ० 

०.०८.४ ९ 
७ २०/७ ०.१०.१० 

०.० ९ .२६ 
८ २०/८ ०.०८.१० 

०.० ९ .४० 
९ २४/२ ०.२१.२० 

०.००.०५ 
१० २४/४ ०.०७.६० 

०.००.४३ 
२४/५ ०.० ९ .१० 

०.०८.०८ 
१२ २४/६ ०.२७.३० 

०.१३.४१ 
१३ २५/१ ०.१५.७० 

०.१०.०५ 
१४ २५/२ ०.० ९ .१० 

०.० ९ .०३ 
१५ २५/३ ०.२२.०० 

०.२१.३१ 
१६ २६/४ ०.०६.१० 

०.००.५७ 
१७ २६/५ ०.१५.२० 

०.११.३४ 
१८ २६/६ ०.५५.६० 

०.३३.७४ 
१ ९ २७/१ ०.१४.२० 

०.२४.२७ 
२० २७/२ ०.०६.३० 

०.० ९ .३८ 
२१ २७/३ ०.०८.६० 

०.१८.२३ 
२२ २७ / ४ अ ०.०६.१० 

०.०२.९ ५ 
२३ २७ / ४ ब ०.०६.१० 

०.०४.७० 
२४ २७ / ४ क ०.०६.३० 

०.११.१५ 
२५ २७/५ ०.०२.८० 

०.२४.२७ 
२६ २७/६ ०.०४.३० 

०.० ९ .३८ 
२७ २७/७ ०.११.३० 

०.१८.२३ 
२८ २८/१ ०.०५.८० 

०.०४.९ २ 
२ ९ २८/२ ०.१०.४० 

०.१२.५४ 
३० २८/३ ०.०२.५० 

०.०२.८४ 
३१ २८/४ ०.०३.३० 

०.०४.०१ 
३२ २८/५ ०.१०.१० 

०.० ९ .६१ 
३३ २८/६ ०.०८.१० 

०.०७.१५ 
३४ २८/७ ०.०७.८० 

०.० ९ .१२ 
३५ २८/८ ०.११.९ ० 

०.११.९ ७ 
३६ २८ / ९ ०.११.९ ० 

०.०८.३८ 
३७ २ ९ / १ ०.०७.८० 

०.०७.३४ 
३८ २ ९ / २ ०.०५.३० 

०.०६.३ ९ 
३ ९ २ ९ / ३ ०.१६.९ ० 

०.१७.१५ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८२-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


( १ ) 


४० 


४१ 
४२ 


गट सर्व्हे नंबर 

( २ ) 
२ ९ / ४ 
२ ९ / ५ 
३१/१ 
३१/२ 
३१/३ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


गा.न.नं. प्रमाणे एकूण क्षेत्र ( हे.आर. ) 

( ३ ) 
०.१७.५० 
०.१८.३० 
०.०७.३० 
०.०८.१० 
०.१६.९ ० 
०.२२.१० 
०.१ ९ .७० 
०.१६.९ ० 
०.१५.२० 
०.३६.५० 
०.३७.७० 
०.०७.६० 
०.१६.४० 
०.०८.८० 
०.१४.४० 


४७ 


४८ 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र ( हे.आर. ) 

( ४ ) 
०.१८.२४ 
०.१८.६२ 
०.०६.८६ 
०.० ९ .२७ 
०.१६.८७ 
०.२१.०८ 
०.१७.७२ 
०.१३.३ ९ 
०.१७.५३ 
०.२१.३६ 
०.१८.२ ९ 
०.०७.६० 
०.०७.२६ 
०.०८.३० 
०.१०.७० 
०.० ९ .०६ 
०.२३.११ 
०.०८.४ ९ 
०.०८.४ ९ 


४ ९ 
५० 


५१ 
५२ 
५३ 
५४ 


५५ 


०.२३.८० 
०.२३.३० 
०.१२.६० 


३१/४ 
३१/५ 
३१/६ 
३१/७ 
३२/१ 
३२/२ 
३२/३ 
३२/४ 
३२/५ 
३२/६ 
३३/६ 
३५/१ 
३५ / २ अ 
३५ / २ ब 
३५ / २ क 
३६/५ 
३०/१ 
३०/२ 
३०/३ 
३०/४ 
३० / ५ अ 
३० / ५ ब 
३४/१ 
३४/२ 
३४/३ 
३४/४ 
३४/५ 
३४/६ 


५८ 
५ ९ 
६० 
६१ 
६२ 


०.०८.४ ९ 


०.००.०८ 


६३ 


०.० ९ .८१ 


६४ 
६५ 
६६ 


०.०५.१० 
०.०५.१० 
०.१२.४० 
०.२४.०० 
०.०५.१० 
०.० ९ .६० 
०.१२.९ ० 
०.४५.२० 
०.०६.१० 
०.१२.६० 
०.१५.९ ० 
०.०८.६० 
०.०७.१० 
०.३१.६० 
०.०५.६० 


६७ 
६८ 
६ ९ 


०.०७.७४ 


७० 


७१ 
७२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

मेट्रो मार्गिका ९ दहिसर -मीरा भाईंदर व मेट्रो ७ अ अंधेरी- छत्रपती शिवाजी 
महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या मेट्रो कारडेपोकरिता भूसंपादन 

प्रकल्प . 
प्रकल्पाचे वर्णन 

मेट्रो मार्गिका ९ दहिसर -मीरा भाईंदर व मेट्रो ७ अ अंधेरी- छत्रपती शिवाजी 
महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या मेट्रो कारडेपोकरिता भूसंपादन या 
प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यातील मिरा भाईंदर तालुक्यातील ०३ समाविष्ट गांवे 

आहेत . त्या गावांतील अंदाजित एकूण क्षेत्र ३०.६४.४३ हे . आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ मेट्रो मार्गिका ९ दहिसर -मीरा भाईंदर व मेट्रो ७ अ अंधेरी- छत्रपती शिवाजी 

महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या मेट्रो कारडेपोकरिता भूसंपादन या 
प्रकल्पाचे बांधकाम करणे , त्याचा वापर करणे व देखभाल करणे याकामी 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 
स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील 
प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी मिळतील . 
तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , 
भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती , पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 


, 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची – तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
अ.क्र . 

कारणे 


१ 


प्रकल्पाचे बांधकाम 


२ 


प्रकल्पाचे परिचालन 


३ 


प्रकल्पाची देखभाल 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) यामध्ये कलम १० ( क ) समाविष्ट केले असून , त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला 
जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता 
येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला 
जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त 
प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


१६ 


-- 


अ . 


ब . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३ , २०२१ / अग्रहायण १२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , ठाणे 
आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे , ठाणे जिल्हा सत्र 

न्यायालयासमोर , कोर्टनाका , ठाणे ( पश्चिम ) ता.जि.ठाणे पिनकोड - 

४००६०१ . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 
तपशील 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांची प्रशासक , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना म्हणून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तदतूद ठेवली 
आहे . 


क . 


. 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव 
असल्याचे कायद्याचे ११ चे उप कलम ( ०१ ) खाली अधिसूचित करणेत आले आहे . त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र .३ , ठाणे यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविणेत येतील . 


ठाणे , 
दिनांक ०३ डिसेंबर २०२१ . 


रेवती गायकर , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

मेट्रो सेंटर क्र .३ , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


: 


